राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ 
अंतर्गत आरोग्य विषयक माहिती संकलीत 
करण्यासाठी संगणकीय टॅबलेट खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०२-१/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राकुकका/खरेदी 
२०१८-१९/कक्ष १५ क/ खरेदी/४८८६४-६६/२०१८, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१८. 
२) सम क्रमांकाचा दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ चा शासन निर्णय. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षात आरोग्य विषयक माहिती संकलीत 
करण्याकरीता संगणकीय टॅबलेट खरेदीस संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आळेळी आहे. सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ रद्द करण्यात येत असून सदरहू 
परिच्छेद पुढीलप्रमाणे वाचावा. 


“सदर खर्च FMR Code 6.1.2.5.a, 6.1.2.5. आणि 17.5 या लेखाशिर्षाखाली राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा.” 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१०२४११३००७०७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by S. A. 


S A Pedgaonkar 
. ह DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


Pp e d 0 १0 Nn ka r Government Of Maharashtra, OU 
= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.10.24 12:09:20 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०२-१/आ -७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


AN 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


tof 
a 


£99) 


S 
esc क वट se SS 


(शड 


९ 


अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


